भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मंजुरी 
दिलेल्या कामांची स्थगिती उठविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सावियो-२०२२/प्र.क्र. १६७/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- १. सामाजिक न्याय वविशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सावियो-२०२२/प्र.क्र. 
१३८/अजाक,दि. २३ जून, २०२२ 
२. सामाजिक न्याय वविशोष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सावियो-२०२२/प्र.क्र. 
७०/अजाक,दि. २४ जून, २०२२ 
३. सामाजिक न्याय वविशेोष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. स्थगिती - 
२०२२/प्र.क्र.१६७/अजाक, दि.२१ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र. १व २ च्या शासन निर्णयास स्थगिती 
देण्यात आली आहे. सदर स्थगिती उठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २१ जुले, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त संदर्भ क्र. 
१ व २ अनुक्रमे दिनांक २३ जून,२०२२ व दिनांक २४ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास दिलेली 
स्थगिती या शासन निर्णयान्वये उठविण्यात येत आहे. 

२. दिनांक २३ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ३२.४० कोटी इतका मंजूरी देण्यात 
आलेला निधी खर्च करण्यास आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०९१९१६५९१६५३२२ असा 
आहे. हे शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. १६७/अजाक 


४. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, कोकण, औरंगाबाद, पुणे 
६. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 

निवडनस्ती/अजाक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


